निर्मलनगर पोलीस ठाणे येथे मोक्का कायद्यांतर्गत 
दाखल असलेला गु.र.क्र. 220/93 प्रकरणी विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड. श्री. वैभव बगाडे यांना व्यावसायिक 
फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०४१६/प्र.क्र.११३ /पोल-१० 
२रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजुगुरु चौक 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ नोव्हेंबर,२०१७. 

संदर्भ : विधी व न्याय विभाग No.SPP-909&/U.0.R.4¢/D-XIV दि.०९.०८.२०१६ रोजीची 
अधिसुचना व दि.२०.१०.२०१६ रोजीचे शुद्धीपत्रक. 
शासन निर्णय: 

निर्मलनगर पोलीस ठाणे येथे मोक्का कायद्यांतर्गत दाखल असलेला गु.र.क्र. 
220/93 प्रकरणी शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. श्री. वैभव बगाडे यांची 
विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दि.०९.०८.२०१६ च्या अधीसूचनेद्वारे व 
दि.२०.१२.२०१६ च्या शुध्दिपत्रकान्वये fem सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. वैभव बगाडे यांना प्रतिदिन 
खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी-रु . १०,०००/- 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही 
प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. 
वैभव बगाडे यांना उपरोक्‍त फी व्यतिरिक्त अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा अन्य 
कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, 
राज्य मुख्यालय पोळीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) २८ 
व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०४१६/प्र.क्र.११३ /पोल-१० 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३५/१७/व्यय-७, 
दिनांक१०.०६.२०१७ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७११२७१५०८०७९५२९ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Kishor Shy: Bhale: 
IN, ०-6 t Of Maharashti =H 


° DN 
Kishor Shyamrao exes ac a sn 
7¢2143850ff6e8fdcb4cOd 
i ber=94524ab889e2fa9e6bfe5e1e58426881bc36 


Bhalerao वयापक मेथड nto जा 


lerao 
Date: 2017.11.27 15:11:03 +05'30 


(कि.शा.भालेराव) 
उप सचिव(विधि),गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

२. सह पोलीस आयुक्‍त (कायदा व सुव्यवस्था),मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. अँड. श्री. वैभव बगाडे, बी/३०५, समाजदीप को.ऑप.हौ.सो, अदुकिया रोड, 

एस.व्ही.रोड, कांदिवली (प) मुंबई ४०० ०६७. 

७. विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


